RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक १६ ] 


गुरुवार , फेब्रुवारी १, २०१८ / माघ १२, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे १, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ४० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ . 


शुद्धिपत्र 
क्रमांक वसेक १०१७ / प्र.क्र .४० /कराधान-१.- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, असाधारण क्रमांक ६० , दिनांक १५ जून 
२०१७ मध्ये, पृष्ठ क्र .१ ते ११२ वर प्रसिद्ध झालेल्या व महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ ( २०१७ चा महा . ४३ ), मध्ये , 
पृष्ठ क्र . १२२ मध्ये, 

( क ) ओळ क्र . ४ मधील “( ङ ) रोख रक्कम , विलंबित प्रदान किंवा अन्य मौल्यवान मोबदला यासाठी कोणत्याही प्रयोजनाकरिता 
( मग ते विनिर्दिष्ट कालावधीसाठी असो वा नसो ) कोणत्याही वस्तूंचा उपयोग करण्यासाठीच्या अधिकाराचेहस्तांतरण. ” या ऐवजी "(ङ ) अशी 
कृती करण्यापासून वंचित राहणे किंवा एखादी कृती किंवा परिस्थिती सहन करणे किंवा कोणतीही कृती करणे याबाबतच्या बंधन कारकतेला 
संमती देणे ; " असे वाचावे ; 

( ख ) ओळ क्र . ७ मधील “( च ) अशी कृती करण्यापासून वंचित राहणे किंवा एखादी कृती किंवा परिस्थिती सहन करणे किंवा 
कोणतीही कृती करणे याबाबतच्या बंधनकारकतेला संमंती देणे; ” या ऐवजी "( च ) रोख रक्कम, विलंबित प्रदान किंवा अन्य मौल्यवान 
मोबदला यासाठी कोणत्याही प्रयोजनाकरिता ( मग ते विनिर्दिष्ट कालावधीसाठी असो वा नसो ) कोणत्याही वस्तूंचा उपयोग करण्यासाठीच्या 
अधिकाराचे हस्तांतरण. ” असे वाचावे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 


शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार ब - ४०-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


